महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 


(वेतनस्तर 


$-20 


> ५६१००-१७७५००) या 


संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत 
अंशत: बदल / विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन Bal, क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३७३/सेवा-३ 


१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- शासन आदेशा क्र. बदली-२०१९/ प्र.क्र.३५/सेवा-३, दि.३१.०५.२०१९. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर S-2o : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील 


वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) च्या तरतुदीनुसार खालील 
विवरणपत्र-“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अंशात: / विनंती बदल्या करण्यात येत 
आहेत. तसेच विवरणपत्र- “ब” मध्ये दर्शविलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दि.३१.०५.२०१९ रोजीच्या 


आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे विवरणपत्र - 
“क” मध्ये नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यास पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारीत 


पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र -अ 

अ. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव दि.३१.०५.२०१९ रोजीच्या सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 

बदलीचे ठिकाण / सद्यस्थितीत 

कार्यरत ठिकाण 
[ae 2. 3. 1 ee 
| 9 | डॉ. शितल ए. बोपलकर ग्रा रु पांगरी ता बार्शी जि. सोलापूर | UTS TAT जिसोलापूर 
२ | डा. बळीरामबा. गाढवे प्राआ के रहीमतपूर, जि. सातारा तालुका वैद्यकीय अधिकारी, ता. 
खेड, जि. पुणे 


३ | डॉ. अशोक गवळी 


जिल्हा रुग्णालय, सिधुदुर्ग 


ताआअ, ता. शिरुर जि. बीड 


४ | डा. वंदना stared 


प्राआ के खोडाळा, जि. पालघर 


संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक 


५ | ST. राजीव घोडके 


ग्रा रु संगमनेर, जि अहमदनगर 


US समशेरपूर, जि अहमदनगर 


६ | डा. बी. एन. चाळक 


उ जिरु कुरखेडा, जिंगडचिरोळी 


उजिरुकेज, जिबीड 


शासन आदेश HATH: बदली २०१९/प्र.क्र.३७३/सेवा-३ 


अ. द्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव दि.३१.०५.२०१९ रोजीच्य सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 
बदलीचे ठिकाण / सद्यस्थितीत 
कार्यरत ठिकाण 
७ | डॉ. शिवचंद्र विजय सांगळे ।प्राआके कासारे, ता साक्री, जिधुळे । पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग 
पथक, जि धुळे 
८ | डा. करुणा बारीस प्रा आ के शिरसगांव, ता चाळीसगांव, | प्रा आ के पातोंडा, ता चाळीसगाव, 
जि जळगाव जि जळगांव 
९ ।डा.किरणरा. घाडगे ग्रारु तेर, जि उस्मानाबाद उ जि रु तुळजापूर, जि 
उस्मानाबाद 
| १० | डॉ. पराग पवार प्राआ के वाकोड, जि जळगांव प्राआ के बाधली, जि जळगांव 
। ११ | डॉ. गोपीन जी. वळवी प्राआ के जेताणे, ता साक्री प्राआ के आष्टे ता नंदुरबार 
१२ | डॉ. नितीन मिसुरकर उ जि रु तुमसर OTS RIT, ता तुमसर 
१३ | ST. अमोल देशमुख प्रा आ के आमनेर, ता वरुड, fH | ताआअवरुड जिअमरावती 
अमरावती 
१४ | डा. युवराज देवरे प्रा आ के उंबरठाण, ता सुरगाणा, जि | वै अ, कुष्ठरोग सुलु युनिट, 
नाशिक नाशिक (डॉ. अनुप्रिता पाटीलच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 
१५ | ST. वैशाली र. पाटील प्रा आ के आष्टी (भातकुली), जि प्रा आ के चाकण (करजविहारे), 
अमरावती ता खेड, जि पुणे 
विवरणपत्र -ब 
अ. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव बदली पूर्वीचे ठिकाण दि.३१.०५.२०१९ रोजीच्या 
क्र. आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 
बदलीचे ठिकाण 
| डा. सारीका काळे (Yosh) ।ग्रा रु साकुर, ता. संगमनेर, जि. | ग्रा रु शोवगांव, जि. अहमदनगर 
अहमदनगर येथे झालेली बदली रद्द करणे 
२ | डॉ. आनंद गोडसे प्राआ के fore, जि सोलापूर प्रा आ के होटगी, जि सोलापूर 
येथे झालेली बदली रद्द करणे 
३ | डाशुभांगी दि. wae शासकीय रुग्णालय व दवाखाना, | उ जिरुपनवेल, जिरायगड 
उल्हासनगर -१ 
४ | डा. देवदत्त रमेश कुलकर्णी ।उजिरुपरंडा बाभळगांव, जि लातूर येथे 
झालेली बदली रद्द करणे 


डा. संध्या ना. रंगारी 


जिल्हा स्री रु, अमरावती 


जिल्हा स्री रु, अकोला 


पृष्ठ पपैकी२ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३७३/सेवा-३ 


विवरणपत्र-क 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव पदव्युत्तर पदविकेनंतरची सुधारीत पदस्थापना 
| 9 | डो महेश मुंगळकर उजिरु गोकुंदा जिनांदेड 


या आदेशान्वये बदली झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार 
करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नाही. त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांनी 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

बदली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांना त्यांच्या बदली झालेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
हजर होण्याकरीता पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांनी शासन आदेशात नमूद Vad तरतुदीचे तंतोतंत 
पालन करावे. त्याप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास संबंधित उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक यांना AGHA: जबाबदार धरण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे भरण्याकरीता दिर्घकाळ गैरहजर 
असलेल्या तसेच राजीनामा दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागेवर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 
बदली दर्शविलेली आहे. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू करुन 
घ्यावे व राजीनामा दिलेल्या किंवा दिर्घकाळ अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांबाबत आवश्‍यक तो प्रस्ताव रितसर पध्दतीने संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत 
विहीत पध्दतीने सादर करावा. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, 
अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दुहेरी पदस्थापना होण्याची शक्‍यता आहे. 
त्यासंदर्भात दि.१२.०३.२०१८ चे शासन पत्र क्र. नामनि-२०१७/प्र.क.५३८(भाग-२)/सेवा-३ मधील 
निदेशानुसार संबंधित उपसंचालकांनी कार्यवाही करावी. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त केल्यानंतर नविन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
व्हावे. जे वैद्यकीय अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, अशा 
अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत गैरहजरी” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या 
सेवेत खंड पडण्याची SEMA नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधीतांना करुन देण्यात येत 
आहे. 

आरोग्य सेवा संचालनालयाने जे वैद्यकीय अधिकारी त्यांचे पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार 
नाहीत त्यांचे विरुध्द वेळीच कारवाई सुरु करावी. जेणेकरुन वैद्यकीय अधिकारी वेळीच नविन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होतील. सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 
आठवड्याच्या आत संबंधीत अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित पर्यवेक्षकीय 
अधिकारी तथा उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिमंडळ) यांची राहील. 


पृष्ठ पपैकी३ 


शासन आदेशा PATH: बदली २०१९/प्र.क्र.३७३/सेवा-३ 


८) 


१०) 


दिर्घकाळ अनिधिकृतपणे गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागी ज्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यात आली आहे, त्यांना रुजू करुन घ्यावे व दिर्घकाळ अनधिकृत 
गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुध्द म. ना. से. (शिस्त व अपिल), नियम १९७९ नुसार 
तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी. अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत त्यांचे 
प्रकरणपरत्वे स्वतंत्र आदेशा निर्गमित करण्यात येतील. 

सदर आदेशा महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) ४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्यामुळे त्यांनी 
बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यापूर्वी त्यांनी केलेल्या विनंती अर्जाची प्रत शासनास तसेच संबंधित 
परिमंडळाच्या उपसंचालक कार्यालयास सादर करणे आव्यक राहील. 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१११०५३२१३६१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
र ७० ou=Public Health Department, 
Va rs ha M (1 Nn) aj | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=23096a175796cc670522c4aff97da20b708 
981b5122e87c8346c4cc7468f821, 


Bharose 1001110111. 
Date 20190913 21:15:17 +0530 
(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई. 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
३) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४) उपसंचालक आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 
५) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 
६) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ पपैकी४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३७३/सेवा-३ 


८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९) निवडनस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठ पपैकी५ 


